RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No . MH /MR /South - 346 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ७४ ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक २१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
संदर्भ . - ( १ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग .निर्णय क्रमांक विकाअ- २००७ / ४४० / प्र. क्र . १७४ / २००७ / ५ . 

दिनांक २५ जुलै २००७ व शुद्धिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००७ / प्र.क्र . ३८९ / ५. दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( २ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग , परिपत्रक क्रमांक विकाअ-२००८ / प्र. क्र . ३०३ - अ / ५ . दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 
( ३ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग. निर्णय क्रमांक विकाअ- २०१० / प्र. क्र . ९८ / ५ /०४ / ५ . दिनांक ३ सप्टेंबर २०१० . 

शासन निर्णय 
क्रमांक गृहशाखा / एमएजी-१ /विकाअ/नियुक्ती/ १४ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ . — जिल्हादंडाधिकारी, रायगड , जिल्हा रायगड या शासन 
निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाच्यावतीने दाखल करण्यात 
येत असलेल्या स्पेशल लिव्ह पिटीशन ( SPL) मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन राहून रायगड जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . 
राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थित अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या आदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची मोहोर 
उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे. 

( तीन) ओळखपरेड . - संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 

३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या 
नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात 
यावी. 


भाग एक ( को .वि .पु.) – २१- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २० , २०१४/ फाल्गुन १, शके १९३५ 


( २ ) 


४. या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता समिती प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 
त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 

५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 

अनुसूची 
अनुक्रमांक उमेदवारांचेनाव 

पत्ता 

( ३ ) 
श्री . पांडूरंग नारायण कळंब 

मु . तांबडी, पो . भानंग , ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . दिलीप पांडूरंग पांचाळ 

मु . चरई बुद्रुक , पो . उसरखुर्द, ता. तळा, जि . रायगड 
श्री . कृष्णा लक्ष्मण सुर्वे 

मु . फळशेत, पो. टोकोर्डे, ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . भाऊ दगडू गवारकर 

मु . पो . टोकार्डे, ता . तळा , जि . रायगड 
श्री . नरेश गोविंद पाजणे 

मु . मालुक , पो . पिटसई, ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . मारुती नारायण आडखळे 

मु . पिटसई -मुळगाव ( कोंड ), ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . समीर परशुराम तळकर 

मु . पो . तळा, ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . रमेश गजानन कोळवणकर 

मु . पो . तळा, ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . एकनाथ सोनु भरुड 

म् . वाशी हवेली , पो . मजगाव , ता . तळा , जि . रायगड 
श्री . हिदायत इस्माईल गोठकर 

मु . पो . मजगांव , ता . तळा, जि . रायगड 
श्री . जनार्दन शांताराम सिलीमकर 

मु . कडोप , पो. शिरवली, ता . माणगाव , जि . रायगड 
श्री . संतोष बबन गायकवाड 

मु . बोंडशेत , पो. निजामपूर , ता . माणगाव , जि . रायगड 
श्री . कमलाकर नानासाहेब होवाळ 

मु . पो . निजामपूर , ता . माणगाव , जि . रायगड 
श्री . नथूराम विठ्ठल जाधव 

मु . पो . खरवली, ता. माणगाव , जि . रायगड 
श्री . जय प्रल्हाद अमोणकर 

मु . पो. कोस्ते खुर्द, ता. माणगाव, जि . रायगड 
श्री . हमीद अब्दुल्ला खेरटकर 

मु . पो . साई , ता . माणगाव , जि . रायगड 
श्री . रविंद्र नामदेव मोरे 

पो. ता. माणगाव , जि . रायगड 
श्री. हेमंत चंद्रकांत शेठ 

मु . पो . ता . माणगाव, जि . रायगड 
श्री . चेतन सुरेश गावणकर 

मु . पो . ता . माणगाव , जि . रायगड 
श्री . दिलीप महादेव जाधव 

मु . पो . ता . माणगाव, जि . रायगड 
श्री . मणिराम सखाराम मुंढे 

मु . वाकडहिर नगर उतरखोल , पो . ता . माणगाव , जि . रायगड 
श्री . शिवाजी गणपत खानविलकर 

मु . पो . भाले, ता . माणगाव, जि . रायगड 
२३ श्री . रामकृष्ण सखाराम सकपाळ 

मु . आदर्श समता नगर , पो . ता . माणगाव, जि . रायगड 
श्री . रणधिर महादेव कनोजे 

मु . मोर्बा रोड, पो . ता . माणगाव, जि . रायगड 
श्री. शैलेंद्र वसंतराव दळवी 

मु . पो . तळाशेत, ता . माणगाव, जि . रायगड 
श्री . मिलींद चंद्रकांत शेट 

मु . पो . तळाशेत , ता . माणगाव, जि . रायगड 
२७ श्री . नामदेव पांडूरंग जाधव 

मु . पो . तळाशेत , ता . माणगाव, जि . रायगड 
२८ श्री . संदीप विठोबा अर्बन 

मु . राजीवली, पो . बामणेली, ता . माणगाव, जि . रायगड 
२९ श्री . सुरेश लक्ष्मण कडू 

मु . कुमशेत , पो . दहिवली, ता. माणगाव, जि . रायगड 
३० श्री . निलेश पांडूरंग शिंदे 

मु . शिरवली, पो . वडवली, ता . माणगाव , जि . रायगड 


inxowoaar 


गड 


لی 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


( २ ) 


३१ 
३२ 


४३ 


श्री . रिजवान अब्दुल अजीज मुकादम 
श्री . असिफ अहमद लोखंडे 
श्री . संजय पवनचंद मेहता 
श्री . भावेश मनोहर जोशी 
श्री . ललीत रसिकलाल गांधी 
श्री . हुसेन इस्माईल बहुर 
श्री . शाम गेणू सापळे 
श्री . दिपक गोविंद येरुणकर 
श्री . अनंत तुकाराम ढवण 
श्री . निजामुद्दीन अब्बास कागदी 
श्री . मयुर दिलीप शेठ 
श्री .सिद्धेश अनिल पिंगळे 
श्री . राहूल रमेश देशपांडे 
श्री . वैभव दिपक साबळे 
श्री . राजेंद्र नारायण जाधव 
श्री . अमृत धनाजी दोशी 
श्री . महम्मद हनीफ अ. रहमान जालगांवकर 
श्री . सुजित दिनकर शिंदे 
श्री . बाजीराव सदानंद गायकवाड 
श्री . कासीम इब्राहीम दळवी 
श्री . महम्मद इसाक अब्बास लोखंडे 
श्री . नंदकुमार सिताराम उभारे 
श्री. रामचंद्र बंधुशिंदे 
श्री. प्रकाश केरु टेंबे 
श्री . अब्दुल सत्तार इब्राहिम हुर्जुक 
श्री . महमंद शरीफ हसन कौचाली 


मु. पो . पुरार , ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . गोरेगाव , ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . गोरेगाव, ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . गोरेगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . गोरेगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो. गोरेगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . माणगाव, सोलकर चाळ, निजामपूर रोड, ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पाटणुस, ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . वरचीवाडी , पो. विळे, ता. माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . साई , ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . मोर्बा रोड, माणगाव, ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . माणगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . वदंन अपार्टमेंट , कचेरी रोड , माणगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . माणगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . महाड बँकेचे मागे, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . खांदाड, माणगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . खांदाड , माणगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . चांदोरे , ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पोटणेर , पो . वावेदीवाळी , ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . साई, ता. माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो. निजामपूर , ता . माणगाव , जि . रायगड 
म . निळज, पो . तळाशेत , ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . वडपाळे , ता. माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . लोणेरे , ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . हरकोल, ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . टेमपाले , ता . माणगाव , जि . रायगड 


४४ 
४५ 


गट 


५४ 
५५ 
५६ 


अलिबाग, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ . 


एच. के . जावळे , 
जिल्हादंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


